उप जिल्हा रुग्णालय, राजूरा जि. 
चंद्रपूर येथील इमारत बांधकामाचे 
अंदाजपत्रक व आराखड्यांना सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र. २१८/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १४ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा : 
१) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३/टे-६/उपजिरुराजूरासुधाबांध 
/६२५८-५९/१८ दि.३०.०५.२०१८ 
शासन निर्णय : 


उप जिल्हा रुग्णालय, राजूरा जि. चंद्रपूर येथील इमारत बांधकामाच्या रुपये १३१९.९२ लक्ष 
एवढया रक्कमेच्या अंदाजपत्रक व आराखडयांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
२. उप जिल्हा रुग्णालय, राजूरा जि. चंद्रपूर येथील इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक उप 
विभागीय अधिकारी सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, राजूरा यांनी तयार केळेळे आहेत. सदर 
इमारतीचे काम सुरु झाल्यानंतर जुन्या इमारतीच्या उंचीपेक्षा व भविष्यात अस्तित्वातील मुख्य्‌ रस्त्याची 
उंची वाढणार असल्याने जोत्याची उंची वाढविण्यात आली. तसेच अंदाजपत्रकातील फुटींगच्या जागी 
आर.सी.सी. रॉप्ट घेण्यात आला. त्यामुळे खर्चात वाढ झाली असल्याने सन २०१७-१८ च्या दरसुचीवर 
आधारीत सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करण्यात आळे आहेत. त्यानुसार खालील प्रमाणे त्याखालील 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(रु. लाखात) 
अ.क्र. | बाब मुळ प्रशासकीय | सुधारीत प्रश्ञासकौय | आधिक्‌य बचत 
मान्यता सन | मान्यता सन २०१७-१८ 
२०१३-१४ 
१ स्थापत्‌य ५९५.०१ १२११.८५ ६१६.८४ 
२ विद्युतीकरण ७१.४० ८०.०० ८.६० 
3 अंतर्गत सस्ते व ७२.८२ ७२.८५ ०.०३ 
किरकोळ खर्च 
४ अतिरिकृत बाबत | 8,00 | 00 ३०.९१ ३०.९१ 
4 कमी दराची निविदा | 0.00 | .०० (-)१०४.०५ शि. १०४.०५ 
& भाव वाढ | 0.00 | 00 २८.३५ २८.३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.२१८/आरोग्य ३ 


संकीर्ण खर्च १८.७० | 8.00 | ee १८.७० 


GST चार्जस | 9.00 | ९८.०२ ९८.०२ [| 


एकूण ७५७.९२३ १४१७.९३ ७८२.७५ १२२.७५ 


३. 


8. 


&) 


अटीव शर्ती :- 
कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 
क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्या-त्या भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 
सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना 
आरोग्य खात्याच्या त्या-त्या आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी 
अंतिम करण्यात याव्यात. 
सदरचे काम नवीन नमुना नकाझांप्रमाणे करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुझास््रज्ञामार्फत नकाशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर 
करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार 
बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त 
वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा 
पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञाकडून या कामांच्या THI 
व वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवश्‍यकता नाही. 


उप जिल्हा रुग्णालय, राजूरा जि. चंद्रपूर येथील इमारत बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- 
एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, ११०- रुग्णालये व 
दवाखाने, (१)(अ) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, (00)(09) मोठी बांधकामे (४२१० ००१४, 
५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात यावा. 


उप जिल्हा रुग्णालय, राजूरा जि. चंद्रपूर येथील इमारत बांधकामाकरीता लागणाऱ्या रकमेची 


अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर 


करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.२१८/आरोग्य 3 


५. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकामाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-४५५/१८/इमा-२, दिनांक 
१५.१०.२०१८ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने आणि शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र 


२०१२३/प्र.क्र.3०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच 


मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११४१११४०६४७१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Rajendra 


1 Sh ji K 
R च] e n d ra DN: CN = aread Shamraoji 
ff Kaurte, C = IN, S = 
Mah: htra, O = G 
Shamraoji ४५५० ou Pu 
Health Department 


Ka U rte ळी 8.11.14 12:02:05 


(रा.शा. कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 

उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, चंद्रपूर. 

वैद्यकीय अधिक्षक, जिल्हा रुग्णालय, चंद्रपूर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर. 

उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, राजूरा. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. चंद्रपूर. 

. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


